केंद्र पुरस्कृत अपंग एकात्म शिक्षण योजनेतील ५७ 
विशेष शिक्षकांचे ऑगस्ट, २०१९ ते मार्च, २०२२ या 
कालावधीतील थकीत वेतन अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आयईडीएस-२०२१/प्र. क्र.२२/एसडी-१ 
चौथा मजला, विस्तार इमारत, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

तारीख: २१ ऑक्टोबर, २०२२ 
वाचा - 
शासन निर्णय क्रमांकः आयईडीएस-२०२१/(प्र. क्र. २२/एसडी-१, दि. १७.३.२०२१ व दि. ३१.३.२०२१ 
वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र. क्र. ४३/अर्थ-३, दिनांक ४.४.२०२२ 
वित्त विभाग (व्यय) अर्धशासकीय पत्र क्र. अर्थसं-२०२२/प्र. क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ५.४.२०२२ 
शिक्षण संचाळक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. प्राशिसं/अएशियो/२०२२/४१०९, 
दिनांक ३०.९.२०२२ 


“sewn a 


co 


प्रस्तावना - 

केंद्र शासनाने सन १९७८ पासून विशेष गरजा असलेल्या अपंग विद्यार्थ्यांना सामान्य मुलांबरोबर सामान्य 
शाळेत शिक्षण घेता यावे, यासाठी अपंग एकात्म शिक्षण योजना (प्राथमिक स्तर) सुरू केली. सदर योजनेंतर्गत नियुक्‍त 
करण्यात आलेल्या तथापि, माध्यमिक युनिटवर कार्यरत असलेल्या विशेष शिक्षकांचे मार्च, २०१७ ते मे, २०१९ या 
कालावधीतील वेतन संदर्भ-१ येथील शासन निर्णयांन्वये अदा करण्यात आले आहे. तथापि, तदनंतर सदर विशेष 
शिक्षकांचे जून, २०१९ ते मार्च, २०२२ या कालावधीतील वेतन तांत्रिक कारणांमुळे थकीत होते. यास्तव, शिक्षण 
संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी ५७ विशेष शिक्षकांचे जून, २०१९ ते मार्च, २०२२ या कालावधीतील 
थकीत वेतन तसेच ७ व्या वेतन आयोगाचा दुसरा हप्ता यांसाठी रू. १३,२२,९५,८२०/- (रूपये तेरा कोटी बावीस लक्ष 
पंचाण्णव हजार आठडो वीस) इतका निधी उपलब्ध करून देण्याची विनंती संदर्भ-४ येथील पत्रान्वये शासनास केली 
आहे. 


२. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने (२२०२ आय ६१२), 
३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाञ्रीर्षाखाली ५७ विशेष शिक्षकांच्या वेतनापोटी आव्यक निधी उपलब्ध 
करून देण्याचा प्रस्ताव नियोजन व वित्त विभाग यांच्या मंजूरीसाठी सादर करण्यात आला होता. नियोजन व वित्त 
विभागाने दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने रू. १३,२२,९५,८२०/-(रूपये तेरा कोटी बावीस लक्ष पंचाण्णव हजार आठशे 
वीस) एवढा निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबतचा झासन निर्णय पुढील प्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय- 

शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी मागणी केल्यानुसार अपंग एकात्म शिक्षण योजना 
(प्राथमिक स्तर) योजनेंतर्गत नियुक्‍त करण्यात आलेल्या तथापि, माध्यमिक युनिटवर कार्यरत असलेल्या ५७ विशेष 
शिक्षकांचे जून, २०१९ ते मार्च, २०२२ या कालावधीतील थकीत वेतन तसेच ७ व्या वेतन आयोगाचा दुसरा हप्ता 
देण्यासाठी एकूण रू. १३,२२,९५,८२०/-(रूपये तेरा कोटी बावीस लक्ष पंचाण्णव हजार आठशे वीस) इतके अनुदान 
वितरीत करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
२. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी थकित वेतनाची रक्‍कम संबंधीत ५७ विशेष 
शिक्षकांच्या खात्यात जमा करावी. वेतनाची रक्‍कम संबंधीत शिक्षकाच्याच खात्यात जमा होईल, याची काळजी घ्यावी. 
५७ विशेष शिक्षकांची यादी सोबतच्या परिशिष्ट-अ येथे सादर केली आहे. सदर यादीत एखाद्या शिक्षकाचे नाव दुबार 


शासन निर्णय HATH: आयईडीएस-२०२१/प्र. क्र.२२/एसडी-१ 


आढळून आल्यास अशा प्रकरणी एकदाच वेतन अदा होईल, याची दक्षता घ्यावी. अधिकचे वेतन अदा झाल्याचे 
निदर्शनास आल्यास शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना जबाबदार धरण्यात येईल 


३. परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद विशेष शिक्षकांना कोणत्याही न्यायालयीन प्रकरणाच्या अनुषंगाने जून, २०१९ ते 
मार्च, २०२२ या कालावधीसाठी यापूर्वी वेतन अदा करण्यात आले असल्यास सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद १ 
मध्ये नमूद केल्यानुसार परिगणना करून अनुज्ञेय होणा-या रकमेतून सदर रक्‍कम समायोजित करून उर्वरीत रक्‍कम 
अदा करण्यात यावी. 

४. विशेष शिक्षकांना अदा करण्यात आलेल्या वेतनाची वसूली सदर शिक्षकांच्या समायोजनासंदर्भात शासन 
स्तरावर घेतल्या जाणा-या अंतिम निर्णयाच्या अधीन असेल, अशा आझ्ायाचे बंधपत्र, वेतन अदा करताना संबंधीत 
विशेष शिक्षकाकडून घेण्यात यावे. 


५. उपरोक्‍क्तनुसार वेतन अदा केल्यानंतर निधी शिल्लक राहिल्यास त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 
शिल्लक निधीचा विनियोग करण्यापूर्वी शासनाची पूर्वपरवानगी घेण्यात यावी. वितरीत करण्यात आलेल्या निधीचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र एक महिन्याच्या कालावधीत शासनास सादर करावे. 


६. सदर खर्च "मागणी क्रमांक ई-२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०६- शिक्षक व इतर 
खर्च, (०१) समग्र शिक्षा अभियान, (०१) (०२) समग्र शिक्षा अभियान (सर्वसाधारण) (राज्य हिस्सा Yo टक्के), 39 सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर), (२२०२ 1 ६१२)" या लेखाशिर्षाखालील सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या 
तरतुदीतून भागविण्यात यावा. यासाठी शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांना आहरण व संवितरण अधिकारी आणि 
आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे 


७. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक दिनांक ४.४.२०२२ मध्ये नमूद केलेल्या सर्व अटींची पूर्तता होत आहे. 


८. सदर प्रकरणी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी तातडीने कार्यवाही करावी व केलेल्या 
कार्यवाहीचा अहवाल त्यांच्या स्तरावर आढावा घेऊन दर १५ दिवसांनी शासनास सादर करावा. 
९. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.२९५/१४७१, दिनांक ११.१०.२०२२ व वित्त 
विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र. १००४/व्यय-५, दिनांक १९.१०.२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
१०. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२२१०२११५५७५४५३२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SANTOSH UMESHRAO GAIKWAD 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
SA NTOS H U M ES H RAO EDUCATION AND SPORTS DEPARTME! 
2.5.4.20=1d608 |033ab1 da6d64ef17879745d578b334c05c1e8 
51¢f933f134060b« |Code=400032, 


७५ Mi 
GAI KWAD ialNumber=BC8833F9E213A7E4DFB9D2B071C9202EAS2A04054E 


53B0C1BBF9E50C90A2CFSC, cn=SANTOSH UMESHRAO GAIKWAD 
Date: 2022.10.21 16:03:03 +05'30 


(संतोष गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
२. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
३. राज्य प्रकल्प संचालक (समग्र शिक्षा अभियान), चर्नी रोड, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय HATH: आयईडीएस-२०२१/प्र. क्र.२२/एसडी-१ 


४. शिक्षण संचालक (प्राथमिक/ माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. नियोजन विभाग, कार्यासन-१४७१ 

६. वित्त विभाग, कार्यासन कोषा-प्रशासन -५, व्यय-५, अर्थसंकल्प- ३, अर्थसंकल्प-८, मंत्रालय, मुंबई 
७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१ व २, मुंबई /नागपूर 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व २, मुंबई /नागपूर 

९. संचालक, लेखा व कोषागारे, पुणे 

१०. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जिल्हा पुणे 

११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१३. मा. मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 

१४. अवर सचिव, अर्थसंकल्प कार्यासन, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. निवड नस्ती- कार्यासन एसडी-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


नस्ती क्र. आयईडीएस-२०२१/प्र. क्र.२२/एसडी-१ चे परिशिष्ट “अ 


उच्च मा.वि. सावखेडे तुर्क, ता. पारोळा 


क ७ व्या वेतन माहे एप्रिल, 
माहे ऑगस्ट, २०१९ ते आयोगाचा दुसरा ते मार्च nes एकूण थकित. Ars 
च , पर्यंतचे wind र इतर थकित वेतन अनुदान मागणी 
क्र जिल्हा शाळेचे नाव विशेष शिक्षकाचे नाव मार्च, २०२९ पर्यंतचे ear acne dan’ | Geek थकित वेतते. | oe अनु 
थकित वेतन रु. टर रक्‍कम रु. 
रु. रु. 
1९१ | २ ३ v & द Fe ८ a Te 
डॉ. विखे पाटील विद्यालय, बाभळेश्वर 
g अहमदनगर | गं * भे श्री. वाणी एस.ए. १७२९२१५ ५७७८५ १११५६२८ 1 - | २९०२६२८ 
२ अहमदनगर सिताराम सारडा, अहमदनगर श्री. शिंदे ए.आर. १४२२३३३ ४९८८४ ९३८१०६ शिवण २४१०३२३ 
३ अहमदनगर  । सिताराम सारडा, अहमदनगर श्रीम. शिंदे डी.ए. १३७७७३६ ४८४३३ ९१०९२३ _ ७ २३३७०९२ 
डं औरंगाबाद औरंगाबाद पब्लिक हायस्कूल शेख मोहसीन नाजीम १४२५५४८ fo | ८९७५१८ 1 - | २३२३०६६ 
ष्‌ औरंगाबाद औरंगाबाद पब्लिक हायस्कूल शेख जमीर अ. गणी १३६२०२९ po | ८७३२६१ 1 - | २२३५२९० 
द औरंगाबाद औरंगाबाद पब्लिक हायस्कूल पठाण जहीरखान रज्जाकखान १४५२९०४ ४७३११ ९२६४३० po २४२६६४५ 
७ औरंगाबाद औरंगाबाद पब्लिक हायस्कूल शेख अकरम शेखलाल १४५१४४१ ४७३११ ९२६४३० 1 - | २४२५१८२ 
८ औरंगाबाद औरंगाबाद पब्लिक हायस्कूल हांडे बाळू मुरलीधर शडणश्ड४१ ४७३११ ९२६४३० po २४२५१८२ 
९ औरंगाबाद औरंगाबाद पब्लिक हायस्कूल शेख साजेद अहेमद अमीर १३५१७८८ p= | ८७३२६१ 1 - | २२२५०४९ 
१० औरंगाबाद औरंगाबाद पब्लिक हायस्कूल सय्यदा अनिस हाशम १३५१७८८ 1 - | ८७३२६१ po २२२५०४९ 
RR नागपूर टिळक माध्य. शाळा, धनतोली अगस्ती रोहिणी केशव १७८६६५३ ५९५४२ १०९८५३७ 1 - | २९४४७३२ 
१२ नागपूर टिळक माध्य. शाळा, धनतोली अभ्यंकर मुक्ता निखील १२७०७८८ ४१४२७ ७९८१०४ 1 - | २११०३१९ 
भारतीय ज्ञानपीठ विद्यालय मु्तिजापुर ता. 
१३ अकोला a Teg श्री. राजेश निवृत्ती बोरले १५२४०३५ ५३००८ ९६९४६२ 1 - | २५४६५०५ 
मुर्तिजापुर 
: योगेश्वर माध्यमिक व डी.एम. पाटील नाळे 
Be जळगांव : . न a श्री. पराग फकोरा भंगाळे १२२५९८१ १५६३८ ७९०८९० po (3. 


नस्ती क्र. आयईडीएस-२०२१/प्र. क्र.२२/एसडी-१ चे परिशिष्ट “अ 


माहे ऑगस्ट, २०१९ 


७ व्या वेतन 


माहे एप्रिल, २०२१९ 


ते मार्च, २०२१९ आयोगाचा दुसरा | ते मार्च, २०२२ एकण थकित नेत 
टी मागणी 
जिल्हा शाळेचे नाव विशेष शिक्षकाचे नाव तचे थकित वतच (हाता अनत वेतन पोते थकित | र थकित वेतन अनुदान मागणी 
हि रक्‍कम रु. 
रु. रु. वेतन रु. 
za २ 3 v ष्‌ द 1 ७ | ८ 1 ९ | 
: योगेश्वर माध्यमिक व डी.एम. पाटील ack 
जळगाव ्ी किरण चव्हाण po | 
शप जळगांव उच्य मा वि झावरे तत. ता. ota श्री. किरण संभाजी चव्हाण १२२५९८१ १५६३८ ७९०८९० २०३२५०९ 
; योगेश्वर माध्यमिक व डी.एम. पाटील 
जळगांब : : नागराज शिका ८ 
१६ जळगांव उच्च मात. Sees त aT श्री. निलेश नागराज पाटील १११५१७६ १९९७१ ७२४०४४ १८५९१९१ 
जळगाव माध्यमिक विद्यालय वझरखेडे, ता. हल गढ 
१७ जळगांव — श्री. दिपक मोहनसिंग पाटील ११३८३५९ २५००० ७४३१६३ po | १९०६५२२ 
Re जळगांव म Belge "वाहा न; “शा. श्री. तुकाराम किसनसिंग पाटील ११०३०३८ २९०२९ ७२१५३० 1 - | १८५३५९७ 
१९ जळगांव राष्ट्रीय विद्यालय चाळीसगांव श्री. विजय मुरलीधर कदम १३०६५९१ ४३३१३ ८५७४२३७ Poo २२०७३४१ 
२० जळगांव माध्यमिक निगा शी) a श्री. दिलीप वसंतराव पाटील १२२५९७१ १५६३४ ७९०८७६ a २०३२४८१ 
जळगांव माध्यमिक विद्यालय वाघरा-बाघरी ता. संगीता जंगतराव गांगुडे 
२१ जळगांव ae श्रीम. संगीता जगतराव APTS ११५०८५१ १४८०८ ७५०४६३ 1 - | १९१६१२२ 
२२ जळगांव व्य विद्यालय वाघरा-वाघरी ता. श्री. राजेंद्र भगबान चौधरी १११५१६६ १९६४१ ७२४०३० 1 - | १८५८८३७ 
at विश्रामबाग माध्यमिक विद्यालय, 
२३ सांगली वारणाली पूर्व रोड, विश्रामबाग रास्ते वैशाली विजय १७००७७० ४५०८९ ७५७१६१ ३८६९०९ २८८९९२९ 
सांगली विश्रामबाग माध्यमिक विद्यालय व . 
य ’ ळें जयवंत 
रड सांगली वारणाली पूर्व रोड, विश्रामबाग जांभळे गिता जयवंत १७००७७० ५१७८३ ७५७१६१ ३८८७०० २८९८४९४ 
२५ सांगली श्री. बळवंतराव मराठे विद्यालय, मिरज काळे अलका दीपक १५९९३५१ ४२३१८२ ९९५१७४ ४६०४२ २६८३७४९ 


नस्ती क्र. आयईडीएस-२०२१/प्र. क्र.२२/एसडी-१ चे परिशिष्ट “अ 


a जिल्हा शाळेचे नाव विशेष शिक्षकाचे नाव मार्च, २०२१९ पर्यंतचे उतरा पर्यंतचे t इतर थकित वेतन अनुदान मागणी 
हप्ता अनुज्ञेय वेतन | पर्यंतचे थकित वेतन : 
थकित वेतन रु. रक्‍कम रु. 
रु. रु. 
a २ 3 v & द ae ८ | अ .| 
२६ सांगली श्री. बळवंतराव मराठे विद्यालय, मिरज मराठे शुभांगी दीपक 1 - | ६३६२५ 1 - | po | ६३६२५ 
श्री. शिवाजी विद्यामंदिर हायस्कूल लेबर 
लातूर कॉलनी गोरे माधब गणपतराव ८ ८८६०३८ ७३९४ 
२७ लातूर , लातुर रे राव १२९९८६५ ५२३२७ ६०३ ३५७१६ २२७३९४६ 
श्री. शिवाजी विद्यामंदिर हायस्कूल लेबर 
८ लातूर कॉलनी चिने सुभाष भिका ८ ४४२३४ ८ ८७ 
र लातूर , लातुर सु क १०९६१६ .$:) ७५६२३१२ १५८७३ १९१२५ 
२९ बर्धा नवप्रभात विद्यार्मोदेर ठाणगांव सोनटक्के महेश कृष्णराव १३१६१५५ ४३५६१ ८४४६२० po २२०४३३६ 
३० वर्धा नवप्रभात विद्यार्मोदर ठाणगांव चर्जन अर्चना सदाशिवराव १२३५५४५ WY ७९६२६३ 1 - | २०७४२५३ 
३१ भंडारा वैनगंगा विद्यालय पवनी, ता. पवनी घावळे सुनिल सदाशिव १५७२२९४ ५८४४८ १०२३४२२ po | २६५४१६४ 
३२ यवतमाळ a पोकळी, ता. सविता रामगोपाल गुल्हाने १२६४७२८ | = | ८१७८४४ 1 - | २०८२५७२ 
उमरखेड 
३३ नांदेड जि.प. बोधडी (बु.) ता. किनवट संगेबार शंकर राजेंद्र १७२२०२६ ६२८४४ ११४९०७३ १६०९३५१ ४५४३२९४ 
ay नांदेड जि.प. बोधडी (बु.) ता. किनवट पांचाळ रमाकांत आनंदराव १२८३७५० ४४८७८ ८९५०९३ १९३०६५५ ४१५४३७६ 
३५ नांदेड महात्मा फुले हायस्कूल, बाबानगर जैन राखी सुशिल १६६१०६९ ५१५९० १०८५९३४ 1 - | २७९८५९३ 
३६ नांदेड मानव्य विकास विद्यालय, देगलूर नागनपल्ले ज्ञानेश्वर गोविंदराव १२७०२६३ ४२३७२३ ८१८३४४ शिका २१३२३३० 
३७ अमरावती न्यू हायस्कूल बेलपूरा श्रीम. सुचिता श्रावणराव खोले १७३६०८६ ६१२०१ १०९७९१७ i - | २८९५२०४ 
३८ अमरावती  । न्यू हायस्कूल बेलपूरा श्री. राजेश SATE कांदळकर १७३६०८६ ६१२०१ १०९७९१७ शिक २८९५२०४ 
३९ अमरावती न्यू हायस्कूल बेलपूरा कु. वैशाली विठ्ठलपंत पंडीत १७३६०८६ ६१२०१ १०९७९१७ 1 - | २८९५२०४ 


नस्ती क्र. आयईडीएस-२०२१/प्र. क्र.२२/एसडी-१ चे परिशिष्ट “अ 


७ व्या वेतन 


माहे एप्रिल, २०२१ 


माहे HITE, १०९६ ते आयोगाचा दुसरा ते मार्च, २०२२ एका यात घतने 
~ जिल्हा शाळेचे नाव विशेष शिक्षकाचे नाव मार्च, २०२९ पर्यंतचे $ aes : इतर थकित वेतन अनुदान मागणी 
हप्ता अनुज्ञेय वेतन | पर्यंतचे थकित वेतन च 
थकित वेतन रु. रक्‍कम रु. 
रु. रु. 
Ee] २ ३ 1 & द 1 ae ८ 1. ९ 
¥o अमरावती न्यू हायस्कूल बेलपूरा श्रीम. श्वेता रमेशराव देशमुख १३४९९२२ ४२३५६१ ८६६८३३ | २२६०३९६ 
wR अमरावती महिंद विद्यालय श्री. पंजाब राघोबा पाटील १५३१४३२ ४८६६० ९७७९४७ po २५५८०३९ 
द न्यू. इंग्लिश स्कूल आणि ज्यु. कॉलेज, संगिता 
BR कोल्हापूर = 7 र धनाळे संगिता राजू १४७८८४५ ४८६९५ ९६९५७८ ८४५२३९ २५८१६५७ 
. इचलकरंजी ह 
द न्यू. इंग्लिश स्कूल आणि ज्यु. कॉलेज, ae 
डर कोल्हापूर दचलकगजी लंबे राधा मुकुंद (दिवटे वैशाली गणपत) १४३२७२५ ५०१४३ ९४१६५७ ५०५३१ २४७५०५६ 
द न्यू. इंग्लिश स्कूल आणि ज्यु. कॉलेज, जता 
डड कोल्हापूर इचलकरंजी बिरनाळे संगिता अनिल १३८८०८० ४८६८० ९१४९३३ २८०५७ २३७९७५० 
& ज 
ज्ञानेश्वर विद्या ज्यु. कॉलेज आळंदी eas 
ean पुणे देवाची ता. खेड जि. पुणे श्रीम. संध्या राजन भोज १४४६३४५ ५२९२० ९२५७२० 1 - | २४२४९८५ 
xe पुणे nL ee लज. हलती श्रीम. सुनिता प्रविण गिरी १५७०८७८ ५५३९४ १००१५९२ po | २६२७८६४ 
q देवाची ता. खेड जि. पुणे 4 
४७ पुणे ज्ञानेश्वर विद्या ज्यु. कॉलेज आळंदी श्रीम. मिनाक्षी नारायण पाटील १२७४१४८ ४७६०० ८२२३२८ p= | २१४४०७६ 
q देवाची ता. खेड जि. पुणे न 
ज्ञानेश्वर विद्या ज्यु. कॉलेज आळंदी 
. शि ७ 
ड्ट पुणे देवांची ar. खेड ति. पुणें श्रीम. दिपाली उत्तमराव घोलप १२३४५९३ ३६५१८ ७९८६५८ २०६९७६९ 
ज्ञानेश्वर विद्या ज्यु. कॉलेज आळंदी eee 
ड९ पुणे देवाची ता. खेड जि. पुणे श्री. जयवंतराव राघू खुंटे १२२९१९३ ४३०९० ७९८६५८ po २०७०९४९ 
ko पुणे शंकरराव बुटे पाटील विद्या जुन्नर पुणे श्रीम. सारिका हरिचंद्र मोरे १३९१२७९ ४७३११ ८८२७४७ शि २३२१३३७ 
५१ पुणे मॉडर्न हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय श्रीम. कुसुम उल्हास पाडळे १६८३५७८ ४५२६९ १०७१५८५ 1 - | २८००४३२ 
q यमुनानगर निगडी, पुणे "डड 
ष्र पुणे समता विद्या उरुळी देवाची ता. हवेली श्रीम. ज्योति मुरलीधर कापरे, सेवानिवृत्त 1 - | ५४७६८ 1 - | poe ५४७६८ 


नस्ती क्र. आयईडीएस-२०२१/प्र. क्र.२२/एसडी-१ चे परिशिष्ट “अ 


माहे ऑगस्ट, २०१९ ते | oo WHT थकित वेतन 
. जिल्हा शाळेचे नाव विशेष शिक्षकाचे नाव मार्च, २०२९ पर्यंतचे डु पर्यंतचे र इतर थकित वेतन अनुदान मागणी 
हप्ता अनुज्ञेय वेतन | पर्यंतचे थकित वेतन a 
थकित वेतन रु. . रक्‍कम रु. 
रु. रु. 
१ | २ 3 v ष्‌ द 1 ७ | ८ 8 
श्रीम. स्वाती श्यामसुंदर ताडफळे 
पुणे राजा रघुनाथराव . = a शिका 
43 पु राजा रघुनाथराव विद्यालय भोर सेवानिवृत्त ७३५१५ ७३५१५ 
श्री. बेहरे शांताराम गोटू 

uy धुळे महानगर पालिका हायस्कूल, धुळे (माहे जून, २०१९ ते मार्च, २०२२ चे 1 - | ५६४५० २६७३९३५ po २७३०३८५ 

थकित वेतन) 

सौ. बेहरे वैशाली शांताराम (माहे 

५५ धुळे महानगर पालिका हायस्कूल, धुळे जून, २०१९ ते मार्च, २०२२ चे 1 - | ५५२३९ २५१४०३३ 1 - २५६९२७२ 

थकित वेतन 

श्रीमती विजया प्रभाकर पाटील 

uk धुळे जिजामाता कन्या हायस्कूल, धुळे माहे जून, २०१९ ते मार्च, २०२२ चे शिक ५०२५६ २६०१५९१ शका २६५१८४७ 

थकित वेतन 

श्रीमती सुजाता हिंमतराव 

महाराणा प्रताप हायस्कूल, शंखपाळ 
धुळे = = = ८ 

us 4 धुळे माहे जून, २०१९ ते मार्च, २०२२ चे oats २२१३८६० 


थकित वेतन 


